कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच/सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

कै.(श्री) बाळाजी माधवराव पाटील, सह शिक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.१०५/टीएनटी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० 
व दिनांक. १४.१०.२०२०. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.८१/टीएनटी-६, 
दिनांक ०७.१२.२०२० व दिनांक १६.०३.२०२१ चे पत्र. 
३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/संकीर्ण/को वि/२०२२/५१६/३३३८, 
दिनांक २९/०७/२०२२. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ao यांचे पत्र क्र. जिपला/कार्या- 
२२/कावि/७१६/२०२२, दि.२७/०५/२०२२ चे शिफारस. 
५) शिक्षण संचाळक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/२०२३/संकीर्ण/कोविड/ 
८०२/१४८९५/५८९४, 
दिनांक १८/०८/२०२३. 
ज्ञापन :- 


कै.(श्री) बाळाजी माधवराव पाटील, सहायक शिक्षक यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य 
बजावताना कोव्हिड-१९ मुळे दिनांक २५/०८/२०२० रोजी मृत्यू झालेला आहे. 


२. कै.श्री) बाळाजी माधवराव पाटील यांच्या वारसास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (9) येथील 
दिनांक २९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ५०.०० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शिक्षण संचाळक (प्राथमिक) यांनी संदर्भ क्र. (३) येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. तसेच मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जि.प. लातूर यांनी संदर्भ क्र. (४) येथील पत्रान्वये शिफारस केली आहे. 


३. कै.(श्री) बालाजी माधवराव पाटील हे कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेच्या 
अनुषंगाने ग्रामीण व शहरी भागामध्ये ५० वर्षावरील व्यक्तींचा व दूर्धर आजारी असलेल्या व्यक्‍तीचा 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.१०५/टीएनटी-६ 


सर्वेक्षण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांचे दि. २०/०७/२०२० च्या 
आदेशानुसार नेमणूक करण्यात आली होती. 


४. के. (श्री) पाटील हे मृत्यूपूर्वी बि.एल.ओ. म्हणून कोव्हिड-१९ (कोरोना) या राष्ट्रीय आपत्ती च्या 
प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून दि.०६/०८/२०२० ते दि.२४/०८/२०२० पर्यंत प्रत्यक्षात हजर 
असल्याचे तहसिलदार तथा तालूका दंडाधिकारी, अहमदपूर यानी प्रमाणित केले आहे. 


५. कै.(श्री) पाटील यांचे दि.२५/०८/२०२० रोजी कोव्हिड-१९ ने मृत्यु कोविड १९ लागण होऊन 
झाल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र फॉर्म क्र. ४ द्वारे वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, उदगीर यांनी 
दिलेल्या मृत्यू अहवालावरून स्पष्ट होते. 


६. कै. (श्री) पाटील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. मा. सह दिवाणी न्यायाधीछा 
कनिष्ठ स्तर, अहमदपूर यांनी कै. (श्री) पाटील यांचे कायदेशिर वारस म्हणून (9) श्रीमती रेखा बालाजी 
पाटील (पत्नी), (२) श्री. अरविंद बालाजी पाटील (मुलगा), (३) अभिषेक बालाजी पाटील (मुलगा) व (४) 
स्मीता बालाजी पाटील (मुलगी) यांना घोषित केले आहे. 


७. तहसिलदार तथा तालूका दंडाधिकारी अहमदपूर, तसेच गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, 
अहमदपूर व वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, उदगीर यांनी प्रमाणित केल्यानुसार व शिक्षण 
संचालक (प्राथमिक) यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून संदर्भ क्र ५ मधील प्रस्ताव सादर 
केल्यानुसार कै.(श्री) बालाजी माधवराव पाटील यांचे कायदेशीर वारस (१) श्रीमती रेखा बालाजी 
पाटील (पत्नी), (२) श्री. अरविंद बालाजी पाटील (मुलगा), (३) अभिषेक बालाजी पाटील (मुलगा) व (४) 
स्मीता बालाजी पाटील (मुलगी) यांना एकत्रित रु.५० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फ़क्त) इतक्या रकमेचे 
सर्वकष वैयक्तिक अपघात विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास वित्त विभागाच्या दिनांक 
२९/०५/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


८. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३८०/२०२२/व्यय ९, दिनांक ०५/१२/२०२२ अन्वये खाली नमूद लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 


“मागणी क्रमांक ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, (०१) प्राथमिक शिक्षण, १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१)(०१) महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने, (२२०२ ०१७३)/३१-सहायक अनुदान-वेतनेतर.* 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.१०५/टीएनटी-६ 


Ss 


सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३१००३१४०८३२४३२१ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TUSHAR VASANT ses scH001 


4,20=19¢6c23f510a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e8918118 
634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, 


M A H AJ A N serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5S779ACF233682613F7 
B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2023.10.04 17:11:47 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आव्यक कार्यवाहीकरीता:- 


घ्‌. 


१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर. 


अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (प्राथमिक), लातूर. 


Wa:- माहितीसाठी 


वित्त विभाग (व्यय ९)/(व्यय 4), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (एस एम ४)/अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

श्रीमती रेखा बालाजी पाटील, मु.पो. शिरूर ताजबंद, ता. अहमदपूर, जि. लातूर 

निवड नस्ती (टीएनटी-६)(प्र.क्र. १०५/२०२२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


